अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन 
अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, इत्यादी, 
गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गातील पदावर 
पदोन्नतीने दिलेली नियुक्‍ती नाकारल्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पदोनि-१०२१/प्र.क्र.४२/का.१४२७ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १७ जानेवारी, २०२२ 


संदर्भ :- १) या विभागाचे समक्रमांकाचे दि. २२ ऑक्टोबर, २०२१ चे आदेश. 
२) या विभागाचे समक्रमांकाचे दि. २९ नोव्हेंबर, २०२१ चे आदेश. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग झासन निर्णय क्र.एसआरव्ही १०८७/ ११३१/प्र.क.११-८९/बारा, 
दि. ३०/०४/१९९१ 
४ वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. वेतन-११०९/प्र.क्र.४४/सेवा-३, दि.०१/०४/२०१० 


शासन आदेशा - 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १व २ येथील कार्यालयीन आदेशान्वये अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
संशोधन सहायकांना, संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गामध्ये पदोन्नती 
देण्यात आली होती. सदर आदेशामधील खालील तक्त्यात नमूद दोन संशोधन सहायकांनी पदोन्नती नाकारली 
असल्याने संदर्भ क्र. 3 येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार त्यांची नांवे 
पदोन्नती आदेशातून रद्द करण्यात येत आहेत- 


अ.क्र. | ज्येष्ठता | संशोधन सद्याची पसंतीचा | महसूल प्रस्तावित । शेरा 
क्रमांक | सहायकांचे । पदस्थापना । महसूल | विभाग वाटप | केलेली 
नांव विभा नियमावली- | पदस्थापना 
२०२१ नुसार 
वाटप 
केलेला 
महसुली 
विभाग 
१ १४५५ | श्री. अ. अ. | नगर रचना | पुणे कोकण-२ । संशोधन । पदोन्नती 
भणगे यांचे अधिकारी, । नाकारली 
कार्यालय, महाराष्ट्र 
(राष्ट्रीय लोकसेवा 
नागरी माहिती आयोग, 
पद्धती), पुणे मुंबई 
२. १५०२ । श्री. सु. शा. | जिल्हा मानव | पुणे पुणे जिल्हा पदोन्नती 
फुटाणे विकास सांख्यिकी | नाकारली 
समिती, अधिकारी, 
जिल्हाधिकारी जिल्हा 
कार्यालय, सांख्यिकी 
कोल्हापूर कार्यालय, 
सोलापूर 


शासन Sea क्रमांकः पदोनि-१०२१/प्र.क्र.४२/का.१४२७ 


२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. वेतन-११०९/प्र.क्र.४४/सेवा-३, दि. १ एप्रिल, २०१० अन्वये राज्य 
शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आउवासित प्रगती योजना लागू करण्यात आली आहे. उपरोक्त 
नमूद संशोधन सहायकांनी पदोन्नती नाकारली असल्याने जर त्यांना आइवासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात 
आला असेल तर सदरहू शासन निर्णयातील परि.३ नुसार उचित कार्यवाही संचालनालय स्तरावरुन करण्यात 
यावी. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११७१६४१४४४११६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Deepak Shivajirao Desai 

DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Planning 

pi nt, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
\d11b2ee4dfa01 facc6e58028a3bde93d4ac81d87ed 


pa k 2.5. 
ळे क्क (3 6247ca0fb3a827602426f, 
serialNumber=f3a85577333780db2d347fab235605a8c5 1e9cf 
Shiv ajirao Desa क क्य 
Date: 2022.01.17 16:44:29 +05'30' 


(दिपक देसाई) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

३. मा. मंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, पुणे. 

९. उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे. 

१०. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

११. संचाळक, नगर रचना यांचे कार्यालय, (राष्ट्रीय नागरी माहिती पद्धती), पुणे 

१२. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती कार्यालय, सोलापूर. 

१३. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा मानव विकास समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर 

१४. सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-१२/१६-ब, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. संबंधित कर्मचारी * 
* संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 
सदरहू आदेश संबंधित कर्मचाऱ्यांना द्यावेत, ही विनंती. 

१७. निवडनस्ती (का. १४२७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


